वाचा: 


डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत सन २०२२-२३ मधील मदरशांना 
सन २०२३-२४ मधील तरतूदीतून निधी वितरीत 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मे, २०२३. 


१) झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६, दि. १७.५.२०२२. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६, दि. २९.७.२०२२. 
) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र. जिनिसमुंशा / 
अल्पसंख्यांक / 2022-23 /८३३, दि. 39.90.2022 
५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हा, यांचे पत्र क्र./ जा.क्र. 
जिनिस-१०३३ / आस्थाविका /२०२२-२३/१०९६,दि. ३.१०.२०२२. 
६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे, यांचे पत्र क्र. जिनिस /अविवि / का.४ / 
२०२२-२३/२४०२, दि. २.११.२०२२, व दि. २.१.२०२३. 
७ जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक,यांचे पत्र क्र../जा.क्र.जिनिस / कक्ष- 
१२ /अल्प.मदरसा/२०२२-२३ /६७,दि. १२.१.२०२२, 2023. 
८) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर,यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जि.नि.स. 
/ अविवि / 2022 / २०२६, दि. २१.११.२०२२ 
९) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नियो / कार्या- 
१८ / असंक / २०२२/२०३४, दि. २८.१०.२०२२. 
qo) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्याळय,सातारा, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस//नि- 
७/ असंयो/प्रस्ताव/२०२२-२३/३४०६/२०२२,दि. २०.१०.२०२२ 
११) जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नियो /अल्पसं / 
मदरसा /अनुदान/१९८८/२०२२,दि. ०१.११.२०२२. 
१२) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, यांचे पत्र क्र./ कावि / / अ.का./ 
अल्पसंख्यांक कक्ष / ४६९ / २०२२, दि. ०१.१२.२०२२. 
१३) जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,यवतमाळ, यांचे पत्र क्र.जा.क्र./ जिनिसय / डॉ. 
झाहुमआयो / का-१० / ४६ / २०२२, दि. ८.१२.२०२२. 
१४) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२३ / 
जिनिसऔ / अल्पसंख्यांक प्रस्ताव / कावि-४५, दि. ६.१.२०२३व दि.१६.१.२०२३. 
१५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, यांचे पत्र क्रनियोजन / मदरसा 
अनुदान मागणी प्रस्ताव / 222-23 / का-७/ १९८२, दि.३१.१०.२०२२. 
१६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रजिनिस / उ/ 
अल्पसंख्यांक/२०२२/१११९, दि.३०.११.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


१७) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे पत्र क्र.जा.क्र.नियोजन २०२२/ 
अल्प / शाळा अनु.२०२२-२३ / ३५१२, दि.३१.१०.२०२२. 
१८) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर, यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०२२- 
२३/ जिनिस / अल्पसंख्यांक / मदरसा योजना /कार्यासन-२/१९९५, दि.३१.१०.२०२२. 
१९) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली, यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिसहि / 
अल्प.बहुशा./ मदरसा / २०२२-२३/१९६६, दि.४.११.२०२२. 
२० जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिद/ गृह / कक्ष १४ (४) 
/ कावि-९३ / २०२२, दि. 24.99.2022 
२१) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा,यांचे पत्र क्र.जिनिस / डॉझाहुमआयो / 
कावि-१४६ / २०२२, दि.२८.११.२०२२. 
22) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६, दि. ३१.३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९वी, १०वी, ११वी, व १२ वीतील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगारक्षमता वाढून, आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत व्हावी, यादृष्टीने 
मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक:- 
अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीद्वारे 
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या मदरसांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता संबंधीत जिल्हास्तरिय समितीद्वारे अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या ४६ 
मदरशांना एकूण रु. १,४५,७६,८२२/- (रूपये एक कोटी पंचेचाळीस लाख शाहाहत्तर हजार आठशे बावीस फक्त) 
इतके अनुदान मंजूर करण्यास याहवारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.सदर पात्र मदरशांची संख्या आणि 
त्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्‍कम यांचा जिल्हानिहाय तपशीळ पुढीलप्रमाणेआहे. 


जिल्हानिहाय मदरशांची संख्या व अनुदानाची रक्‍कम . 


अ.क्र जिल्हा मदरशांची संख्या मंजूर अनुदान (रुपये लाखात) 
(१) (२) (३) (४) 

Ea मुबंई उपनगर ०६ २२,७१,८२२/- 

२. नाशिक a आळा ३,८०,०००/- 

३. सोलापूर ०३ १०,८५,०००/- 

ee ii . | कोल्हापूर ०२ ६,१०,०००/- 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


षु सातारा ०५ १७,२५,०००/- 
६. । बुलडाणा शके आगा २,८०,०००/- 
fee यवतमाळ 03 ८,९५,०००/- 
८. | नांदेड १५ ४२,२०,०००/- 
९. धाराशिव ०३ ९,७५,०००/- 
(उस्मानाबाद) 
eal लातूर ०५ १४,४५,०००/- 
ean १. | हिंगोली a ae 3,84,000/- 
१२. | वर्धा a ae 3,84,000/- 
एकुण ४६ १,४५,७६,८२२/- 


२. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले 
अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BpsjsteRa करून संवितरित करण्यासही 
याहृवारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले त्याच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासन स्तरावर मान्य 
करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, 
आणि उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

३. या योजनेंतर्गत मदरशांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरशांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. AGRA अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित AGRA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यानंतर 
अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे 
बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित मदरझांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावा. 
जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक:-एयुडी-१०८२/सीआर- 
९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाळ शासनास 
सादर करावा. तसेच सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दिनांक 
३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

५. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोंबर, 2093 मधील प्रतुत योजनेच्या अटी व शरर्तीमधील अनुक्रमांक ८ 
अनुसार Heras शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन 
करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये 
शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 

६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दिनांक 99.90.2093 मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, (०१) (39) राज्यातील 
नोंदणीकत मदरझांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी “सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)- या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० /२०१३ / विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका भाग-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥18॥8195119.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३१११४९४२१२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ॥॥0-॥९॥॥)७॥५ ७ कणा. 


IT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7eac303551¢8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba9240e47 
‘Maharashts 


d3c712ae3ea9, postalCode=400032, 


=! , t= ra, 
serialNumber=7£694259001AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E61C49FC 
40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 


Date: 2023.06.01 16:57:02 +05'30' 


(मो. बा. ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
७) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, बुलडाणा, यवतमाळ, 
नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१२) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, नाशिक,सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, बुलडाणा, 
यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर, नाशिक,सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, बुलडाणा, 
यवतमाळ, नांदेड,उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, नाशिक,सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, 
बुलडाणा, यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई उपनगर, नाशिक,सोलापूर, कोल्हापूर, 
सातारा, बुलडाणा, यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१६) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७ सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ दि. 39.04.2023 सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरशांची नावे वितरीत करावयाचे अनुदान एकूण | विदयार्थी 
(रूपये) रूपये =| संख्या 
पायाभूत | शिक्षकांचे 
सुविधा मानधन 
कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 

भि दारूल SGA गरीब नवाज मदरसा, प्लॉट नं. | २००००० | ५०००० २००००० | ४५०००० _।११२५५७ 
२७, रोड नं. ३, लाईन, शिवाजीनगर, गोवंडी, "१६९ 
मुंबई-४३. 

२. ।मदरसा अरबिया Aer रसूल नूर | १७१८२२ | ५०००० ६०००० | २८१८२२ _।१३--१२ 
मस्जीदजवळ, गावंदेवी डोंगरी, अंधेरी (पश्चिम) २५ 
मुंबई-५८ द्वारे संचालित युनायटेड वेलफेअर 
असोसिएशन मुंबई. 

३. जामिया ताज्विजुल कुरान, नूर महेर हाऊस, २००००० a 200000 | ४००००० १२७--९७ 
बंगला नं.१२, आर.एस.सी.२०, मालवणी, =228 
आकाडवाणीच्या जवळ, मालाड (पश्चिम), 
मुंबई-९५. द्वारे संचालित नूर महेर चेरिटेबल 
ट्रस्ट. 

a मदरसा दारूल उलुम सिघ्दीकिया साईनाथ | २००००० a २००००० | ४००००० _|१४०--५५ 
रोड, vo बी, न्यू.कलेक्टर कॉलनी, मालाड "5१९५ 
(पश्चिम) मुंबई. द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम, मुंबई. 

4. जमीअतुल फकीहत व जामीया सावरीया जामा | २००००० a २००००० | ४००००० =| 924+. 919 
मजीद AM, मालवणी गेट 4.0, मालाड ५३०० 
(पश्चिम), मुंबई-९५. द्वारे संचालित अळ जामीआ 
फकीहतुल बनात ट्रस्ट. मालाड मुंबई-९५. 

६. | ईकरा एज्युकेशन ट्रस्ट, मु.पो.प्रियदर्ानी | २००००० a १४०००० | 380000 _ |७४--१९- 
झोपडपट्टी संघ, ट्रान्झिस्ट Hay, रमाबाई ९३ 
कॉलनी, घाटकोपर (पूर्व, मुंबई. द्वारे संचालित 
इकरा एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित. मुंबई. 
एकूण रूपये-२२,७१,८२२/- ११,७१,८२२ | १००००० १०,००,००० | २२७१८२२ 

नाशिक विभाग, जिल्हा- नाशिक. 

i ao १८०००० | ३८०००० =| 992400 
संस्था, रहेमत पार्क, नांदगांव रोड, येवला, जि. ११२ 
नाशिक द्वारे संचालित ईकरा अरबी मदरसा, 
रहेमत पार्क, नगरसुल रोड, ता. येवला, जि. 
नाशिक. 
एकूण रू.३,८०,०००/- २००००० | ----- | १८०००० ३८०००० 


पृष्ठ १० पैकी षु 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


पुणे विभाग, जिल्हा- सोलापूर. 


हि . मदरसा जामिया नुरिया, नई जिदंगी, | २००००० a १४०००० | ३४०००० 
मजरेवाडी, सोलापूर, जि. सोलापूर द्वारे 
संचालित मदरसा जामिया नुरिया, नई जिंदगी, 
मजरेवाडी, सोलापूर, जि. सोलापूर. 


44 


2. बज्मे अन्वारे सुफिया मदरसा शहाबुल अलुम | २००००० | ५००० २००००० | ४०५००० 
अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर द्वारे 
संचालित बज्मे SAR सुफीया मदरसा Belgas 
अलुम, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. 
सोलापूर. 


१०२ 


३. दारुल उलूम नुरिया कादरीया खानका शरीफ | २००००० a १४०००० | ३४०००० 
अक्कलकोट बायपास रोड, अक्कलकोट, जि. 
सोलापूर द्वारे संचालित दारूल उलूम नुरिया 
कादरीया खानका शरीफ अक्कलकोट, जि. 
सोलापूर. 


६०0 


एकूण रू.१ ०, ८५,०००/- ६००००० ५००० ४८०००० q ०८५००० 


पुणे विभाग, जिल्हा-कोल्हापूर. 


ति . | मदरसा दारूल SHA दावतुल इस्लाम सेवा | २००००० | ५००० १४०००० | ३४५००० 
संस्था, तारदाळ, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर 
द्वारे संचालित दारूल उलूम दावतुल इस्लाम 
मदरसा, तारदाळ, ता. हातकणंगले, जि. 
कोल्हापूर. 


४४--६१ 
— q 0 षु 


२. ।मदरसा दारूल उलुम Aye कुरआन | २००००० | ५००० ६०००० | २६५००० 
फौंडेशन, चंदूर रोड, कबनूर, ता. हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलूम तालीमुल कुरआन फौंडेशन, चंदूर रोड, 
कबनूर, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर. 


१४--३४ 
न्च्४ट 


एकूण रू.६,१०,०००/- ४००००० १०००० २००००० | ६१०००० 


पुणे विभाग, जिल्हा-सातारा. 


7 आझाद एज्युकेशन सोसायटी, दारूल TAA | २००००० | ५००० ६०००० | २६५००० 
bo wore, मु.पो.उब्रंज, ता.कराड, जि. 
सातारा द्वारे संचालित आझाद एज्युकेशन 
सोसायटी, दारूल उलूम thet फलाह, उब्रंज, 
ता. कराड, जि. सातारा. 


२५--१८ 
=¥3 


२. । यतीमखाना व दारूल ट्रस्ट, नागठाणे, ता.जि. | २००००० a २००००० | ४००००० 
सातारा द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलूम 
नागठाणे, ता. जि. सातारा. 


७४--४९ 
=923 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


३. oer) | | २००००० =| ४००००० ५२--३८ 
ता. कराड, जि. सातारा द्वारे संचालित मदरसा =o 
इस्लामिया जियाऊल कुरआन, मलकापूर, ता. 
कराड, जि. सातारा. 

ह्‌ मदरसा दारूल उलूम मेहमुदिया, सातारा, जि. | २००००० a २००००० | ४००००० =| ५४-६१ 
सातारा द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलूम "११५ 
मेहमुदिया सातारा, गेंडामाळ कब्रस्तान, 
सातारा, जि. सातारा. 

षु. जुम्मा मस्जीद वक्फ कराड, जि. सातारा द्वारे | २००००० शि ६०००० | २६०००० १३--१७ 
संचालित मदरसा मिप्ताहुल उलूम कराड, =30 
जुम्मा मस्जीद वक्फ कराड, जि. सातारा. 
एकूण रू.१७,२५,०००/- १०,००,००० | ५००० ७२०००० | १७२५००० 

अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलडाणा. 

श्‌ , हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशीय संस्था, | २००००० a ८०००० २८०००० | ०५--२० 
बुलडाणा, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित दारूल =20 
उलुम गौसीया गरीब नवाज फैजाने सैलानी 
निवासी मदरसा, मिर्झा नगर, बुलडाणा,जि. 
बुलडाणा. 
एकूण रू. २,८०,०००/- २००००० 1-7 ८०००० २८०००० 

अमरावती विभाग, जिल्हा- यवतमाळ. 

हिं न हाजी अलि मोहोम्मद चॅरीटेबल ट्रस्ट, मानोरा, | २००००० | ५००० ६०००० । २६५००० २१--०० 
ता. मानोरा, जि. वाशिम द्वारे संचालित मिल्लत =24 
मॉडर्न मदरसा स्कुल, बारभाई मोहल्ला दिग्रज, 
जि. यवतमाळ. 

२. दारूल उलुम जामेअतुल बनात oar फातेमा | २००००० | ५००० १४०००० | ३४५०००  । २०--१८ 
पुसद, ता. पुसद, जि.यवतमाळ संचालित =3¢ 
मदरसा Form फातेमा वसंतनगर, पुसद, ता. 
पुसद, जि. यवतमाळ. 

३. खाजा गरीब नवाज फाऊंडेशन, शाहीन नगर, | २००००० | ५००० ८०००० | २८५००० ०५--१८ 
उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित दारूल =23 
उलुम गरीब नवाज रिजवीया, शाहीन नगर, 
उमरखेड, जि. यवतमाळ. 
एकूण रू. ८,९५,०००/- ६००००० १५००० २८०००० ८९५००० 

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- नांदेड. 

हि र गौसिया रजवीया चॅरीटेबल ट्रस्ट, अठारफ | २००००० a ८०००० | २८०००० | २४--२६ 

नगर, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे संचालित =4o 


दारूल ऊलुम गौसिया रजवीया, अशरफ नगर, 
हिंगोली गेट, नांदेड, ता. जि. नांदेड. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


२. | Aer आझाद अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय | २००००० | १४०००० | ३४०००० | ४४-४१ 
सेवाभावी संस्था, पाळा, ता. मुखेड, जि.नांदेड ८५ 
द्वारे संचालित मदरसा जामियातुल मोहसनात, 
मगदुम नगर, देगलूर, ता. देगलुर, जि. नांदेड. 

३. रजा अर्केडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, | २००००० a १२०००० | ३२०००० | ४०--४६ 
नायगांव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड द्वारे =¢§ 
संचालित मदरसा Your रजा, कौलंबी, ता. 
नायगांव, जि. नांदेड. 

a रजा अकँडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, | २००००० a ६०००० =| २६०००० | ४४--२१ 
नायगाव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड द्वारे ६५ 
संचालित मदरसा कंजूलइमान, महेबुब नगर, 
नांदेड, ता. जि. नांदेड. 

षु. रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, FT चौक, | २००००० | ६०००० | २६०००० | ३७-१९ 
नायगाव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड द्वारे ५६ 
संचालित मदरसातुल बनात (गर्ल्स) कादरीया 
रजवीया, नायगांव, ता. नायगांव, जि. नांदेड. 

= झाकीर हुसैन उर्दु दारूल उलुम शिक्षण संस्था, | २००००० | १४०००० | ३४००००  । ४१-३५ 
मुखेड, ता.मुखेड, जि.नांदेड द्वारे संचालित ७६ 
जामिया इस्लामिया Gree Gal फलाह 
मदरसा, खरबखंडगाव, ता. मुखेड, जि. नांदेड. 

शि अखसा बहूउद्देशिय सेवाभावी संस्था, नायगांव | २००००० a ६०००० | २६०००० ४५--१३ 
(बा) ता.नायगांव, जि.नांदेड द्वारे संचालित =4~ 
मदरसा जामिया Yor फातीमा लिलबनात, 
पिपळगांव, ता. नायगांव, खै. जि. नांदेड. 

८. अखसा बहूउद्देशिय सेवाभावी संस्था, नायगांव | २००००० a ६०००० | २६०००० ५०--०५ 
(बा) ता.नायगांव, जि.नांदेड द्वारे संचालित =44 
मदरसा UP, लिलबनात, मुतन्याळ, ता. 
बिलोली, जि. नांदेड. 

९. । जामिया सिराजुल बनात एज्युकेशन अन्ड | २००००० | १४०००० | ३४०००० | ३३-३३ 
वेलफेअर सोसायटी, देगलूर, ता. देगलूर, चच्ध्६ 
जि.नांदेड द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
शिराजुल (बनात), नरंगल रोड, देगलूर, जि. 
नांदेड. 

शि नॅशनल एज्युकेशन वेलफेअर अँन्ड कल्चरल | २००००० हिं ६०००० =| २६०००० | ३४६--२० 
सोसायटी, वाई बाजार, ता. माहूर, जि. नांदेड =4y 
द्वारे संचालित जामिया मिल्लीया gage 
इस्लाम पो.वाई बाजार, ता. माहूर, जि. नांदेड. 

हि नॅशनल एज्युकेशन वेलफेअर अँन्ड कल्चरल | २००००० a ६०००० | २६०००० =| २०-१० 
सोसायटी, वाई बाजार, ता. माहूर, जि. नांदेड =30 


द्वारे संचालित जामिया तुल मोमीनात, वाई 
बाजार, ता. माहूर, जि. नांदेड. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


१२. | hol नुर एज्युकेशन सोडल वेलफेअर अँन्ड | २००००० | ६०००० | २६०००० | १७०८ 
कल्चरल सोसायटी, कंधार, ता. कंधार, जि. =24 
नांदेड द्वारे संचालित दारूल उलुम फैजाने 
सरवरे मगदुम, कंधार, ता. कंधार, जि. नांदेड. 

१३. | महमंद खाजा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर | २००००० a ६०००० =| २६०००० | 394400 
सोसायटी, उमर काँलनी, नांदेड, ता.जि.नांदेड ३१ 
द्वारे संचालित मदरसा-तूल-बनात, नदीम 
कॉलनी, गाडेगांव रोड, नांदेड, ता.जि. नांदेड. 

हि अल-हमीद एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर | २००००० शि ६०००० | २६०००० | २६-०३ 
सोसायटी,नांदेड, ता.जि.नांदेड द्वारे संचालित = 
मदरसा हजरत गणी RM) मुजामपेठ, नांदेड, 
ता.जि. नांदेड 

jae ६०००० | २६०००० २०--१४ 
ता.मुखेड, जि.नांदेड द्वारे संचालित मदरसा =3¥ 
इस्लामिया अरबीया फरहातुल SAA हाणेगांव, 
ता. देगलूर, जि. नांदेड 
एकूण रू. ४२,२०,०००/- ३०,००,००० oe | १२,२०,००० | ४२२०००० 

Tate विभाग, जिल्हा -धाराशिव (उस्मानाबाद) 

i गुलशन ए Sn एज्युकेशन सोसायटी, | २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | ३०--४४ 
बावची, ता. पंराडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे 5७४ 
संचालित दारूल उलुम मंजर-ए- इस्लाम, 
जामा मस्जिद,बावची, ता. पंरडा, जि. 
उस्मानाबाद 

२. | सुफी-ए-हिंद सय्यद अब्दुललाह इब्राहिम २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | 22428 
बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, परांडा, ता. =¥¢ 
परंडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
जामियातुल सुफि-ए-हिंद ईफतेखारी परांडा, 
ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद 

३. रजा एज्युकेशन सोसायटी, उस्मानाबाद, ता. | २००००० ५००० ८०००० २८५००० | ०९--२३ 
जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित दारूल उलुम =32 
शाम्सीया, गाजी मैदान, उस्मानाबाद, जि. 
उस्मानाबाद 

एकूण रू. ९,७५,०००/- ६००००० १५००० ३६०००० ९७५००० 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-लातूर. 

ष्‌ i मोमीना लिमरा चॉरीटेबल संस्था, उदगीर, जि. | २००००० ५००० १४०००० ३४५००० २१--२३ 
. द्वारे संचालित मदरसा ae ऊलुम ऱन्४४ 


हजरत मुहम्मद मुल्तानी बादशाह रह. नळेगाव 
, लोहारा, ता. उदगीर, जि. लातूर. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


2. 


अलहिंद रजा एज्युकेशन सोसायटी, जाऊ, ता. 
निलंगा, जि. लातूर द्वारे संचालित दारूल 
फुर्कान मदरसा, औसा रोड, निलंगा, ता. 
निलंगा, जि. लातूर. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


अल हिना एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, पानगाव, ता. रेणापूर, जि. लातूर द्वारे 
पंचालित मदरसा ARMA मजहरूल ऊलुम 
पानगाव, ता. रेणापूर, जि. लातूर. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


मदरसा आरबीया दारूल ऊलुम नुरूल हक्क 
निलंगा, जि. लातूर द्वारे संचालित मदरसा 
आरबिया दारूल ऊलुम Joo हक्क, निलंगा, 
ता. निलंगा, जि. लातूर. 


२००००० 


५००० 


२०५००० 


हजरत अब्दुला इब्ने अब्बास रजि. एज्युकेशन 
अन्ड वेलफेअर सोसायटी,चापोली, जि. लातूर 
द्वारे संचालित मदरसा हजरत अनसबिन 
मालीक रजी. ता. देवणी, जि. लातूर. 


२००००० 


५००० 


२०५००० 


ण रूपये- १४,४५,०००/- 


१०,००,००० 


२५००० 


४२०००० 


१४४५००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-हिंगोली. 


अस्सादीक वल अमीन एज्युकेशन सोसायटी, 
चारठाणा, ता.जिंतूर, जि. परभणी द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया अरबिया मिनहाजुल-उलुम, 
हिंगोली रोड, ता. औंढा (ना., जि. हिंगोली. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


30424 
=4y4 


एकूण रूपये- ३,४५,०००/- 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


नागपूर विभाग, जिल्हा- वर्धा. 


दारूल उलुम गौसिया अरबीया, गोल बाजार, 
आष्टी, जि. वर्धा द्वारे संचालित दारूल उलुम 
गौसिया अरबीया, गोल बाजार, आष्टी, जि. 
वर्धा. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


१८--२४ 
=¥2 


एकूण रूपये -३,४५,०००/- 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


